RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ४ , अंक ५९ ] 


गुरुवार, जून ७, २०१८ / ज्येष्ठ १७, शके १९४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक १७० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

__ अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ जून २०१८ 


अधिसूचना 


IT 


मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६. 

क्रमांक मुंऔसं. ६२०१८ /प्र. क्र . १४० / कामगार-२. - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ ( १९४७ चा अकरा) यांच्या कलम १० 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच मा . महाप्रबंधक , उच्च न्यायालय , मुंबई यांची अधिसूचना 
क्रमांक ए-१२०१ / २०१८, दिनांक १७ मे २०१८ व उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक आयसीई-०४१८ / प्र.क्र . ३९ / 
कामगार - ६, दिनांक १० मे २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील परिशिष्टातील रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 
न्यायीक अधिकाऱ्यांची रकाना क्रमांक ३ मधील न्यायीक अधिकाऱ्याच्या जागी रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्यानुसार सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
या पदावर नियुक्ती करीत आहे : 

परिशिष्ट 


न्यायाधीशाचेनाव व सध्याचे पदनाम 


कोणाच्या जागी 


सदस्याचे नाव व नवीन पदनाम 


अनु- 
क्रमांक 
( १) 
१ 


श्री. डी. एम . देशमुख 


श्री . डी . व्ही . ठाकरे , 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर . 


श्री . डी . व्ही. ठाकरे , 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय, मुंबई . 


श्री . सी . एम. बागल 


___ श्री . एस . व्ही . सुर्यवंशी , 

सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय , पुणे. 


श्री . एस . व्ही . सुर्यवंशी, 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय , मुंबई . 


( १ ) 


भाग एक - ल - १७० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून ७, २०१८ / ज्येष्ठ १७, शके १९४० 


परिशिष्ट - समाप्त 

( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


३ 


श्री . डी . व्ही . ठाकरे 


श्री . व्ही . बी . कुलकर्णी 


श्रीमती व्ही. ए. राऊत , 
न्यायाधीश, शहर दिवाणी न्यायालय आणि 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिंडोशी, मुंबई. 
श्रीमती ए . एस . शेंडे, 
जिल्हा न्यायाधीश ,- २ आणि 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धा. 
श्री . पी. आर . भावके - पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ आणि 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


श्रीमती व्ही. ए. राऊत , 
सदस्य , 

औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर . 
श्रीमती ए. एस. शेंडे, 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय , नागपूर . 
श्री . पी . आर . भावके -पाटील , 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय , पुणे . 


श्री. एस . व्ही . सुर्यवंशी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुधीर सुगांवकर , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ७, २०१८ / ज्येष्ठ १७, शके १९४० 


3 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No . BIR .62018 /CR - 140 / 
LAB - 2 , dated the 7th June 2018 , Extra ordinary , is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . M . SATHE , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai400 032 , dated the 7th June 2018 

NOTIFICATION 
BOMBAY INDUSTRIAL RELATIONS Act , 1946 . 

No. BIR .62018 / C . R . 140/LAB - 2 . - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Bombay 
Industrial Relations Act, 1946 (11 of 1947 ) , and with reference to the Notification No . A - 1201/2018 , 

8 of the Registrar General, High Court , Bombay and No. ICE - 0418 / C . R .39 /Lab 
6 , dated 10th May 2018 of the Industries , Energy and Labourt Department, Mumbai, the Government 
of Maharashtra hereby appoints the Judicial Officer as shown in Column No . 2 in place of the judicial 
officer shown in Column No. 3 as Member of Industrial Court, shown in Column No. 4 of the schedule 
appointed hereto : 

Schedule 


Sr. 


Judges Name and Present 

Designation 


No . 
( 1) 


On Whose 
Place 
( 3 ) 


Member Name and 
New Designation . 

(4 ) 


( 2 ) 


Shri D . M . Deshmukh 


Shri C . M . Bagal 


Shri D . V . Thakare , 
Member, 
Industrial Court, Mumbai. 
Shri S . V . Suryawanshi, 
Member, 
IndustrialCourt, Mumbai. 
Smt. V . A . Raut, 
Member, 
Industrial Court,Kolhapur. 


Shri D . V . Thakare 


1 Shri D . V . Thakare , 

Member, 

Industrial Court, Kolhapur. 
2 Shri S . V . Suryawanshi, 

Member, 
Industrial Court, Pune . 
Smt. V . A . Raut, 
Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 

Dindoshi,Mumbai. 
4 Smt. A . S . Shende , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Wardha. 
5 Shri P . R . Bhavake-Patil 

District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar. 


Shri V . B . Kulkarni 


Smt. A . S . Shende, 
Member, 
Industrial Court, Nagpur. 


Shri S . V . Suryawanshi 


Shri P . R . Bhavake -Patil 
Member, 
Industrial Court, Pune. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SUDHIR SUGAONKAR , 

Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


